सहायक अभियंता श्रेणी-१ या पदावरुन 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२२/प्र.क्र. १४५ (भाग-२)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.: पीओजी-११२२/प्र.क्र.१४५/सेवा-१, दिनांक १८.११.२०२२ 


शासन आदेश :- 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहायक अभियंता श्रेणी-१ या 
संवर्गातील (अ.क्र.६ येथील) श्री. सुभाष रामकृष्ण राऊत, सहायक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम 
उपविभाग क्र. १, जळगांव यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देऊन पदोन्नती उपरांत त्यांची पदस्थापना कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय, रायगड या पदावर करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, संदर्भाधीन आदेशातील अ. क्र. ६ येथील श्री. सुभाष रामकृष्ण 
राऊत यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून, त्यांना कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
बुलढाणा या श्री. रविकांत तो. काळवाघे यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर पदस्थापना देण्यात येत 
आहे. 
२. श्री. राऊत यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शार्ती लागू राहतील. 
३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. राऊत यांना श्री. काळवाघे यांच्या 
सेवानिवृत्ती नंतर नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. राऊत हे पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत झासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल 
आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 
४. श्री. राऊत यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. राऊत हे पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या श्री. 
काळवाघे यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, 
त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस 
पात्र ठरतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-११२२/प्र.क्र. १४५ (भाग-२)/ सेवा-१ 


उ. श्री. राऊत यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन निश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात येईल. 
६. श्री. राऊत यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 
तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 

सदर TRA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२३१५१०२७६११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Cc 40 A -5 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
970913 
UDAWANT 


(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / नांदेड / 
अमरावती/ नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
९. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा, 
. श्री. सुभाष रामकृष्ण राऊत, सहायक अभियंता श्रेणी-१ - द्वारा - मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग, नाशिक, 


. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (ara), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन आस्था-१/२, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


